मराठी विश्वकोशाच्या अद्ययावतीकरणासाठी 
स्थापन करण्यात आलेल्या ज्ञानमंडळांना 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विनिमं-२०१८/प्र.क्र.११०/भाषा-२, 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांकः मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. विनिमं-२०१५/ प्र.क्र.१७१/ 
भाषा-२, दि.२३.०२.२०१६ 
प्रस्तावना :- 
मराठी विश्वकोशाच्या अद्ययावतीकरणासाठी संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये ज्ञानमंडळांची 
स्थापना ३ वर्षासाठी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर मंडळांची मुदत दि.२२.२.२०१९ रोजी 
संपत आहे. ज्ञानमंडळाचे प्रशासकीय कामकाज हे सहायकांमार्फत पार पाडले जाते. सहायकांना 
दरमहा रू. १५,०००/- इतके मानधन दिले जाते. सदर मानधनातून आयकरदेखील वजा केला जातो. 
त्यामुळे इतक्या अल्प मानधनावर सहायक काम करण्यास उपलब्ध होत नाहीत. आवश्यक त्या पात्रतेचे 
सहायक न मिळाल्याने ज्ञानमंडळाच्या कामकाजावर प्रतिकूळ परिणाम होतो. त्या अनुषंगाने 
सहायकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा आणि ज्ञानमंडळांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

मराठी विश्वकोशाच्या विषयनिहाय अद्ययावतीकरणासाठी तसेच विविध शाखांमधील नवीन 
संकल्पना, नवे विचार प्रवाह यांच्या नोंदी घेण्यासाठी ज्ञानमंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. 
विश्वकोशातील नोंदीचे काम हे सातत्यपूर्ण व निरंतर चालणारे आहे. विश्वकोशाच्या खंडातील माहिती 
कालानुरूप अद्ययावत करणे गरजेचे असल्याने त्यामध्ये नवीन नोंदी करण्यासाठी ज्ञानमंडळे आवश्‍यक 
आहेत. त्यासाठी ज्ञानमंडळांना ३ वर्षासाठी म्हणजे दि. २३.०२.२०१९ ते दि. २२.०२.२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच सहायकांच्या मानधनात १०% वाढ करण्यास झासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. सहायकांच्या मानधनातील वाढ दि.२३.२.२०१९ पासून लागू राहील. 

मुदतवाढीनंतर ज्ञानमंडळांचे स्वरूप व रचना, कार्यपद्धती, मानधनाच्या अटी व शर्ती, 
सेवासुविधा आणि इतर खर्चाच्या बाबी दि.२३.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे कायम 
राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः विनिमं-२०१८/प्र.क्र.११०/भाषा-२ 


याबाबत होणारा खर्च विश्वकोडठा निर्मिती मंडळाच्या योजनांतर्गत योजनेच्या खर्चासाठी 
असलेल्या “ मुख्य लेखाशीर्ष मागणी क्रमांक-झेडएफ-०२, २२०५-कला व संस्कृती (02)(03) मराठी 
विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे विकास कार्यक्रम- संगणक सांकेतांक क्रमांक-२२०५ ३२२३-३१-सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर) (योजनांतर्गत योजना)” या लेखाशीर्षाअंतर्गत मंजूर असलेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात येईल. 


सदर खर्च करण्यास सहायक लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोडा निर्मिती मंडळ 
हे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून आणि सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ 
हे नियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२११५५५५३२०३३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Aparna Arvind Gawde 
A a | Nn a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Marathi 
Language, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=240bdeb5a8c04b434248c583b5e7f565fb8f4397eae6 
के 17484fa00c420b9d8820, 
serialNumber=Sae0b19673d867bcfdc05241567418b685d610 
A (V | Nn d G a W d e 981279f68b2794bfec2066774a, cn=Aparna Arvind Gawde 
Date: 2019.02.22 18:14:16 +05'30' 
(अपर्णा गावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

3) सर्व मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४) मा.मुख्य सचिव/सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्राळयीन विभाग, 

५) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई (पत्राने), 
) 
) 
) 
) 


६) प्रबंधक, उच्च न्यायाळय, अपिल शाखा, मुंबई (पत्राने), 

७) प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई, 
८) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

९) सर्व सदस्य, मराठी भाषा समिती, विधानमंडळ, मुंबई 

१०) भाषा संचालक सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने), 
११) सर्व विभागीय आयुक्त, 

१२) सर्व जिल्हाधिकारी, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विनिमं-२०१८/प्र.क्र.११०/भाषा-२ 


कुलगुरू, सर्व विद्यापीठे 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई, नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, 

प्रशासकीय अधिकारी, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, 

सहायक भाषा संचालक, विभागीय कार्यालय, नवी मुंबई/ पुणे/नागपूर/औरंगाबाद 
अवर सचिव, (१४४३), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अवर सचिव, (व्यय-४)/अर्थसंकल्प-१४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मंत्रालयीन विभाग 

सर्व कार्यासने, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

संग्रहार्थ (भाषा - २) 


१३ 
१8 
94 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


“> 
४) 
> > ५ क. 24. 2 र ८ 4. > > >. - ६-८ >. >> 


२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


